महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक -: डीपीपी-०६२२/प्र.क्र.१३४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जून, २०२२ 
वाचा : 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८ 

२) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीसीपीएस/११०२/२०२२, 
दि.२७.०५.२०२२ अन्वये सानुग्रह अनुदान मंजुरीकरिता सादर केलेला प्रस्ताव. 

३) दिवंगत अब्दुल खालेद अब्दुल हमीद अन्सारी, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे नामनिर्देशित 
व्यक्‍ती / कायदेशीर वारसदार श्रीमती तबस्सुम अब्दुल खालेद अन्सारी यांचा परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता प्राप्त 
झालेला दिनांक ०७.०३.२०२२ रोजीचा अर्ज. 


आदेठा 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती तबस्सुम अब्दुल GSS अन्सारी यांच्या उपरोक्‍त संदर्भ क्रमांक (३) येथे 
नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्र.(१ येथील वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक : अंनिया-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, 
दिवंगत अब्दुल wide अब्दुल हमीद अन्सारी (मयत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता) यांच्या नामनिर्देशित 
केलेल्या —— खालील व्यक्तीस कायदेशीर वारसास र्न व यांच्या नावासमोर विगतवारी दर्डाविल्याप्रमाणे एकूण सानुग्रह 
केलेल्या खालील A / कायदेशीर वारसास यांच्या नावासमोर विगतवारी दर्शविल एकूण सानुग्रह 


अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 


अ. नामनिर्देशित व्यक्तीचे नांव सानुग्रह अनुदान मंजूर | सानुग्रह अनुदानाची 

क्र करावयाचे प्रमाण रक्‍कम 

दि . | श्रीमती तबस्सुम अब्दुल खालेद अन्सारी (मृत श्री. ५०% रु.५,००,००० 
अब्दुल खालेद अब्दुल हमीद अन्सारी यांच्या 
पत्नी) 

२. | कुमारी सोबीया अ. खालेद (मृत श्री. अब्दुल २५% रु.२,५०,००० 
खालेद अब्दुल हमीद अन्सारी यांची मुलगी) 

3. | कुमारी आमेना अ. खालेद Ga श्री. अब्दुल २५% रु.२,५०,००० 
खालेद अब्दुल हमीद अन्सारी यांची मुलगी) 


सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक 
०५.०२.२०२२ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेक्ञाच्या दिनांकापासून १ वर्षे 
कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


सदरचा खर्च “मागणी क्र. जी-६, २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१- नागरी, १०३, 
अनुकंपा भत्ते, (००)(०६)- परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२)” 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन Brest क्रमांकः डीपीपी-०६२२/प्र.क्र.१३४/पोल-१० 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०६२८१११४११६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) संचालक,अभियोग संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
3) सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता कार्यालय, नांदेड 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
५) श्रीमती तबस्सुम अब्दुल खालेद अन्सारी, रा. गालीब नगर, मस्जीद अकसाजवळ, दर्गा रोड, परभणी, 
जि. परभणी - ४३१४०१. 
६) निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


